RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - क 


वर्ष १, अंक ३६ ] 


गुरुवार , सप्टेंबर ३, २०१५ / भाद्रपद १२, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ६५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


निवडणूक निर्णय अधिकारी, महाराष्ट्र भारतीय चिकित्सा ( औषधी) परिषद, निवडणूक , २०१५, महाराष्ट्र राज्य 
मुलांचे वसतिगृह, २ रा मजला, रा. आ . पोदार वैद्यक महाविद्यालय, डॉ . अॅनी बेझंट रोड , 

वरळी, मुंबई ४०० ०१८, दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ . 


. 


अधिसूचना 

महाराष्ट्र भारतीय चिकित्सा ( औषधी ) परिषद 
क्रमांक एमसीआयएम . निवडणूक २०१५ /१५. - याद्वारे सर्व संबंधितांना कळविण्यात येते की , एकूण ४ मतदारसंघातून आलेल्या ५७ पात्र 
उमेदवारांपैकी [ ४४ नोंदणीकृत व्यवसायीक भाग १ मधून , २ नोंदणीकृत व्यवसायिक भाग २ व भाग ३ मधून , ७ अध्यापक ( प्राचार्य व प्रमुख 
व्यतिरिक्त ) मधून , ४ प्राचार्य व प्रमुख मधून ], एकूण ४१ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेण्याचा अर्ज केला असून पडताळणीनंतर, ४१ उमेदवारांचेमाघार 
घेण्याचा अर्ज स्वीकारण्यात आला आहे . 

तरी आता, निवडणूक निर्णय अधिकारी याद्वारे घोषित करत आहे की , ४ मतदारसंघातुन एकूण १६ उमेदवारांपैकी, ११ उमेदवार नोंदणीकृत 
व्यवसायिक भाग १ मधून निवडणूक लढवण्यासाठी पात्र आहेत, तसेच १ उमेदवार नोंदणीकृत व्यवसायिक भाग २ व ३ मधून बिनविरोध निवडून 
आले आहेत, २ उमेदवार प्राचार्य व प्रमुख मधून बिनविरोध निवडून आले आहेत , २ उमेदवार अध्यापक (प्राचार्य व प्रमुख व्यतिरिक्त ) मधून 
बिनविरोध निवडून आले आहेत . 
सदर बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची व निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची यादी खालीलप्रमाणे आहे 

नोंदवहीच्या भाग २ व ३ मधील नोंदणीकृत व्यवसायिक पैकी निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी 


अ.क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


उमेदवाराचा पत्ता 


रजीस्ट्रेशन नंबर 


निकाल 


मतदार 
यादीतील अ. क्र . 


( १ ) 


( ४ ) 


( २ ) 
शर्मा मन्नालाल जयदेव 


( ३ ) 
अ / पो वारपूर, जलौका , 
ता . अकोला . 


( ६ ) 
बिनविरोध निवड 


१ 


III - 1875 


४ 


भाग चार - क - ६५–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , सप्टेंबर ३, २०१५ / भाद्रपद १२, शके १ ९३७ 


अ.क्र . 


( १ ) 


१ 


२ 


मान्यताप्राप्त संस्थेच्या अध्यापक (प्राचार्य वा प्रमुख व्यतिरिक्त ) पैकी निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी 
उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता रजीस्ट्रेशन नंबर 

मतदार 

निकाल 

यादीतील अ . क्र . 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
पाटील दत्तात्रय धन्वंतरी आयुर्वेद मेडीकल I - 38452- A 

५२४ 

बिनविरोध निवड 
विनायकराव . 

कॉलेज व रुग्णालय , लातूर . 
शिम्पी अनुपमा जितेंद्र टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय , I - 26115 - A 

१६५३ बिनविरोध निवड 
५८३/२ , रस्ता पेठ , 

पुणे ४११ ०११. 
मान्यताप्राप्त संस्थेच्या प्राचार्य वा प्रमुख पैकी निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी 
उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता रजीस्ट्रेशन नंबर 

मतदार 

निकाल 

यादीतील अ . क्र . 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
दिवे मुकुंदराव श्रीधरराव भाऊसाहेब मुळक आयुर्वेद I - 15312 

२३ 

बिनविरोध निवड 
महाविद्यालय, नागपूर. 
महाजन उत्तम धना आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज , I - 13752 

२० 

बिनविरोध निवड 
चाळीस गाव, जळगाव . 


अ.क्र . 


or 


२ 


नोंदवहीच्या भाग १ मधील नोंदणीकृत व्यवसायिकांपैकी निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची यादी 


अ.क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


उमेदवाराचा पत्ता 


रजीस्ट्रेशन नंबर 


मतदार 
यादीतील अ.क्र . 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१ 


आनंदे विनायक रघुनाथ 


I - 26455 


१२८६८ 


. 


२ 


आवारी सुनिल रावसाहेब 


I - 31714 - A 


१६५४४ 


३ 


उताने राजेश भिमराव 


I - 27696 


१३७२३ 


( ३ ) 
७/६७, मानवता कॉलोनी, हुडको 
कॉलोनी, सेंट्रल जेल समोर, काळंबा रोड , 
कोल्हापूर ४१६ ००७. 
आवारी हॉस्पीटल , सोनाई निवास , मार्केट 
रोड, आळंदी, ता . खेड , पुणे ४१२ १०५ . 
अ / ४८ , डॉ . बी.बी. उताने मार्ग, शंकर 
नगर, अमरावती ४४४ ६०६ . 
१०६, शंकर नगर , तीन मंदिर सावेडी, 
ता . अहमदनगर , जि . अहमदनगर ४१४ ००३. 
पारसी लेन, अ / प तारापूर , ता . पालघर , 
जि . ठाणे ४०१५०२ . 
१५३/२५ , अन्नपुर्णा उतपत लेन , 
पंढरपूर ४१३ ३०४ , जि . सोलापूर . 


ठाकूर राजेंद्र रामचंद्र 


I - 14334 


४ ९ ५१ 


५ 


दातार विजय वासुदेव 


I - 14456- A1 


५०४६ 


६ 


देशपांडे धनंजय ज्ञानेश्वर 


I - 14522- A1 


५० ९ ७ 


७ 


देशमुख योगीराज विनायक 


साईनाथ नगर, 

पाथर्डी, 


अहमदनगर ४१४१०२ . 


I - 33325 - A1 


१७७७२ 


८ 


पाटील अभिनंदन युवराज 


I - 47078- A 


२८४६२ 


सावित्री क्लिनीक , यलम्मा चौक , कचेरी 
रोड, इस्लामपूर, सांगली ४१५ ४० ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , सप्टेंबर ३, २०१५ / भाद्रपद १२, शके १ ९३७ 


mo 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( २ ) 
पाटील संजय तुकाराम 


९ 


I - 17862 


७३०५ 


१० 


पांढरे सचिन नंदकुमार 


( ३ ) 
२३, आई, त्रिंबक नगर , मयुर शाळेजवळ , 
देवपूर , ता . धुळे , जि . धुळे ४२४ ००५ . 
६६ / वेस्ट मंगळवार पेठ, ता . सोलापूर , 
जि . सोलापूर ४१३ ३१० . 
अ / प भोंगन, ता . शेगांव , 
ता . बुलढाणा ४४४ २०३. 


I - 31909 


१६६ ९ २ 


११ 


बावणे विष्णू चिंतामण 


I - 45547 


२७२७४ 


मुंबई, 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ . 


डॉ . रामन धुंगराळेकर , 
निवडणूक निर्णय अधिकारी. 


भाग चार - क - ६५-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , सप्टेंबर ३, २०१५ / भाद्रपद १२, शके १ ९३७ 


RETURNING OFFICER , MAHARASHTRA COUNCIL OF INDIAN MEDICINE 

ELECTION 2015 , MAHARASHTRA STATE 
Boy s Hostel, 2nd Floor , R. A. Podar Medical College , Dr. Annie Besant Road , Worli , 

Mumbai 400 018 , dated the 3rd September 2015 
MAHARASHTRA COUNCIL OF INDIAN MEDICINE 


NOTIFICATION 


No. MCIM -Election 2015 / 25. — This is to inform to all concerned that out of total 57 valid 
nomination from 4 constituencies (44 from Registered Practioners Part I, 2 From Registered 
Practioners Part II and Part III, 7 from Teachers (others than principals ) and 4 from Principals 
and Head of Colleges), 41 valid nomination have applied for withdrawal and after scrutiny of 
their application , 41 withdrawal applications have been accepted by Returning Officer . 

Thus, Returning Officer has hereby declared out of the 16 duly nominated candidates for 4 
constituencies , 11 candidates are duly nominated candidates for contesting MCIM Election 2015 
from Registered Practioners Part I constituency , whereas 1 candidate is declared Elected 
Unopposed from Registered Practioners Part II and Part III, 2 Candidates are declared Elected 
Unopposed from Principals and Head of Institute Constituency and 2 Candidates are declared 
Elected Unopposed from Teachers ( Other than Principals and Head of Institute ) Constituency. 
The Constituency wise List of Elected candidates and Contesting candidates is as follows : 

Elected Candidate List from Registered Practioners Part II and Part III 


Sr. 
No. 


Name of 
Candidate 


Address of 
Candidate 


Result 


Registration Serial No. 
Number in Electoral 

Roll 
( 4 ) 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


4 


1 SharmaMannala 

Jaidev . 


A / p Warpur Jalouka, III 1875 
Tal. Akola , 
Dist . Akola 


Elected 
Unopposed 


Elected Candidate List from Teachers Constituency 


Sr. 
No. 


Name of 
Candidate 


Address of 
Candidate 


Result 


Registration Serial No. 
Number in Electoral 

Roll 
( 4 ) 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


1-38452 A 


524 


1 Patil Dattatray 

Vinaykrao . 


Elected 
Unopposed . 


Dhanwantari Ayurved 
Medical College and 
Hospital Latur. 
Tilak Ayurved 
Mahavidyalaya , 
583/2 , Rasta Peth , 
Pune 411 011. 


I - 26115 A 


2 Shimpi Anupama 

Jitendra . 


1653 


Elected 
Unopposed . 


Elected Candidate List from Principal and Head of Institute Constituency 


Sr. 
No. 


Name of 
Candidate 


Address of 
Candidate 


Result 


Registration Serial No. 
Number in Electoral 

Roll 
( 4 ) 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


I- 15312 


23 


1 Dive Mukund 

Shridharrao . 


Bhausaheb Mulak 
Ayurved Mhavidyalaya 
Nagpur . 


Elected 
Unopposed . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- क , सप्टेंबर ३, २०१५ / भाद्रपद १२, शके १ ९३७ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


2 Mahajan Uttam Ayurvedic Medical I- 13752 

20 Elected 
Dhana . College , Chalisgaon , 

Unopposed . 
Dist . Jalgaon . 
List of Contesting Candidates from Registered Practioners Part I 


Sr. 
No. 


Name of 
Candidate 


Address of 
Candidate 


Registration 

Number 


Serial No. 
in Electoral 

Roll 
(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


I- 26455 


12868 


Anande Vinayak 
Raghunath . 


1-31714 A 


16544 


2 Awari Sunil 

Raosaheb . 


7/67, Manavata Colony, Hudco 
Colony, Opp . to Central Jail, 
Kalamba Road, Tal. Kolhapur, 
Dist. Kolhapur 416 007 . 
Awari Hospital, Sonai Niwas , 
Market Road , Alandi (Devachi), 

Tal. Khed , Dist. Pune 412 105 . 
A / 48 , Dr. B. B. Utane Marg , 
Shankar Nagar, Tal. Amravati, 
Dist . Amravati 444 606 . 


1-27696 


13723 


3 Utane Rajesh 

Bhimrao . 


1-14334 


4951 


1-14456 - A1 


5046 


I - 14522 A1 


5097 


4 Thakur Rajendra 106 , Sahakar Nagar, Near Teen 
Ramchandra . 

Mandir, Savedi, Tal. Ahmednagar , 

Dist. Ahmednagar 414 003. 
5 Datar Vijay Vasudeo Parsi Lane A / P Tarapur 

Tal. Palghar , Dist. Thane 401 502 . 
6 Deshpande 

153/25 Annapurna Utapat Lane, 
Dhananjay 

Pandharpur 413 304 
Dnyaneshwar. 

Dist. Solapur. 
7 Deshmukh Yogiraj Sainath Nagar , Pathardi, 
Vinayak . 

Dist. Ahmednagar 414 102 . 
8 Patil Abhinandan Savitri Clinic , Yallama Chowk, 
Yuvraj. 

Kacheri Road , Islampur , 

Tal. Sangli, Dist . Sangli 415 409. 
9 Patil Sanjay 

23 Aai, Trimbak Nagar , Near 
Tukaram . 

Mayur School, Deopur , Tal. Dhule , 
Dist . Dhule 424 005 . 


1-33325 -A1 


17772 


1-47078A 


28462 


I - 17862 


7305 


I - 31909 


16692 


10 Pandhare Sachin 

Nandkumar. 


66 /West Magalwar Peth , Tal. 

Solapur , Dist. Solapur 413 310 . 
A /P Bhongaon , Tal. Shegaon , 
Tal. Buldhana , Dist . Buldhana 
444 203 . 


1-45547 


11 Bawane Vishnu 

Chintaman . 


27274 


DR. RAMAN GHUNGRALEKAR , 

Returning Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


